१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद व त्यांचे 
नियंत्रणाखालील तुळजापूर, उमरगा, भूम व 
परांडा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्तीस / नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत.................. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२६०/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ जानेवारी, २०१९ 


वाचा- 
१ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का-९, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 
2 area निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ 
3 प्रबंधक (निरीक्षणे २) यांचे पत्र क्रमांक B(W) ६०४९ of २०१०/३१४५/२९०७९/१६, 
दिनांक १५.१२.२०१६ 


प्रस्तावना- 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधि नमूद केलेला आहे. १४ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता 
रुपये २२८ कोटी इतका निधी दर्शविलेला आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. या समितीच्या दिनांक २८.०३.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आळी आहे. दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रुपये ५० लक्ष मर्यादेच्या 
बाहेरील एकूण १३ इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नुतनीकरणाच्या कामांना संदर्भाधीन दिनांक ०१ जानेवारी, 
२०१९रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभाग म्हणून अटींच्या अधीन राहून विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत. 
जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद व त्यांचे नियंत्रणाखालील तुळजापूर, उमरगा, भूम व परांडा येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२६०/का.१२ 


न्यायालयांच्या नुतनीकरणाचे सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथे 
नमूद पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर अंदाजपत्रक 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उप विभागीय अभियंता यांनी तयार केले असून संबंधित 
कार्यकारी अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश उस्मानाबाद यांनी साक्षांकीत केळे आहे. 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीने दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली 
आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद व त्यांचे नियंत्रणाखालील तुळजापूर, उमरगा, 
भूम व परांडा, जिल्हा उस्मानाबाद येथील न्यायालयीन इमारतींच्या १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
नुतनीकरणाच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning of 
Existing Courts) Uf कामांच्या मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय उस्मानाबाद येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये २,५१,१६०/- (अक्षरी 
रुपये दोन लक्ष एकावन्न हजार एकडे साठ फक्त), व त्यांच्या नियंत्रणाखाळील तुळजापूर येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये १,१९,९८०/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार 
नऊशे ऐंशी फक्त), उमरगा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये १,१९,९८०/- 
(अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार नऊशे ऐंशी फक्त), भूम येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
नुतनीकरणासाठी रुपये १,१९,९८०/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार Aha! ऐंशी फक्त) व परांडा 
येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये १,१९,९८०/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस 
हजार नऊडो ऐंशी फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे: 


न्यायालयीन इमारत जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद, जिल्हा उस्मानाबाद 


अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Electrification 2,28,240 
Add for Contingency 4% ८,९७० 
Add for Centage Charges 8% १७,९४० 
एकूण २,५१,१६० 
अक्षरी रुपये दोन लक्ष एकावन्न हजार एकशे साठ फक्त 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२६०/का.१२ 


न्यायालयीन इमारत तुळजापूर, जिल्हा उस्मानाबाद 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Electrification 9,019,924 
Add for Contingency 4% ४,२८५ 
Add for Centage Charges 8% ८,५७० 
एकूण १,१९,९८० 
अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार नऊशे ऐंशी फक्त 
न्यायालयीन इमारत उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद 
अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Electrification 9,019,924 
Add for Contingency 4% ४,२८५ 
Add for Centage Charges 8% ८,५७० 
एकूण १,१९,९८० 
अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार नऊडो ऐंशी फक्त 
न्यायालयीन इमारत भूम, जिल्हा उस्मानाबाद 
अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Electrification 9,019,924 
Add for Contingency 4% ४,२८५ 
Add for Centage Charges 8% ८,५७० 
एकूण १,१९,९८० 
अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार Twat ऐंशी फक्त 
न्यायालयीन इमारत परांडा, जिल्हा उस्मानाबाद 
अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Electrification 9,019,924 
Add for Contingency 4% ४,२८५ 
Add for Centage Charges 8% ८,५७० 
एकूण १,१९,९८० 


अक्षरी रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार नऊडो ऐंशी फक्त 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२६०/का.१२ 


२. उपरोक्तमान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे: 


i. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियमपुस्तिकेमधील प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या 
नियमांच्या व तदअनुषंगिक नियमांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

i. दुरुस्तीचे काम विहीत निविदा पद्धती अवलंबून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत संबंधित 
प्रशासनिक विभागांकडे कार्यकारी अभियंता किंवा त्यावरील दर्जाचे पद असल्यास प्रशासनिक 
विभागांमार्फत कंत्राटदाराची नेमणूक करुन करण्यात यावे. 

॥. अर्थसंकल्पीय तरतुद उपलब्ध असली पाहीजे. 


३. जिल्हाव सत्र न्यायालय उस्मानाबाद व त्यांच्या नियंत्रणाखालील तुळजापूर, उमरगा, भूम व 
परांडा येथील न्यायालयीन इमारतींच्या नुतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ न्यायदान, 
(००) न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, (११)(०१) कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४८)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या कामांमधीळच उपरोक्‍त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा उस्मानाबाद यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२५४/२०१७/इमा-२, दिनांक 
१३.१२.२०१७ अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक 
०१.०१.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०७१७२०३८४९१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 


Bhagyashree | ssercnumneriorhnann inane 


‘nmi 
ent, postalCode=400032, 
st=Mal 


7 2.5.4.2 {6291 8ceb7579bb2b56247e927c039 
R ठे] e n d fa bbdf028022a8b9ce837a7c854bb, 
serialNumber=fb84fefefe4ee219¢1bc35b35201c14eab 
. 0903e8194a7413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree 
B h al d ka r Rajendra Bhaidkar 
Date: 2019.01.07 17:30:44 --05'30' 
(भाग्यश्री भाईडकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२६०/का.१२ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परीषद / विधान सभा 

४. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, उस्मानाबाद, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी उस्मानाबाद, 

११.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी उस्मानाबाद, 

१२. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्राळय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


